अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 
अधिनस्त नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी 
पुरवठा, मुंबई कार्यालयांतील सुधारित 
आकृतीबंधानुसार संवर्गनिहाय पदसंख्या निश्चित 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-११२२/प्र.क्र.१८७/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२२. 


शासन निर्णय,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. क्र.:संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२, दि. १८.०४.२०२२ 
नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे पत्र क्र. निशि/आस्था/४-ड/२०२२/ 
आकृतीबंध/फेरपदवाटप/जा.१०५, दि.२७.०५.२०२२. 


संदर्भ : 
१) 
२) 


प्रस्तावना : 

उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील दि. १८.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांतील पदांचा आढाव्याअंती सुधारित आकृतीबंध मंजूर 
करण्यात आला आहे. त्यातील परिच्छेद क्र. २ मध्ये क्षेत्रिय कार्यालयांमध्ये कामकाजाचे स्वरूप, 
जबाबदाऱ्या, कामाचा व्याप इत्यादी विचारात घेऊन राज्य/विभागीय/जिल्हा/ताळुकास्तरावर संवर्गनिहाय 
पदसंख्या निश्चित करण्याबाबत संबंधीत आस्थापना कार्यासनाने आवश्‍यकतेनुसार स्वतंत्रपणे कार्यवाही 
करावी, असे नमुद केले आहे. त्यामधील विवरणपत्र-७ नुसार नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी 
पुरवठा, मुंबई कार्यालयाकरिता नियमित ११२८ व बाह्यस्रोताद्वारे २६३ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर 
करण्यात आला आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. २ वरील पत्रान्वये नियंत्रक शिधावाटप व नागरी पुरवठा, मुंबई 
यांनी संवर्गनिहाय फेरपदविभागणीचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सदरील प्राप्त प्रस्तावानुसार नियंत्रक 
शिधावाटप कार्यालयांतील प्रधान कार्यालय/ परिमंडळ कायालये / शिधावाटप कार्यालयनिहाय पदांची 
संख्या निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय:- 

१. संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त 
कार्यालयांतील पदांचा आढाव्याअंती सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णय 
सोबतच्या विवरणपत्र क्र-७ मध्ये नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई कार्यालयातील गट- 
अ, गट-ब, गट-क, गट-ड संवर्गातील पदांची सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर पदसंख्या नमुद केलेली 
आहे. सदर मंजूर पदसंख्येच्या आधारे नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यंत्रणेतील 
संवर्गनिहाय पदसंख्या सोबतच्या विवरणपत्र-१, विवरणपत्र-२ व विवरणपत्र-३ मध्ये नमूद केल्यानुसार सदर 
शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-११२२/प्र.क्र.१८७/ना.पु.१५ 


२. तसेच संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सुधारित आकृतीबंधात नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी 
पुरवठा, मुंबई कार्यालयांतील लघुटंकळेखक/मोटार सायकल संदेशवाहक/ वाहनचालक/शिपाई/ 
पहारेकरी/झेरॉक्स ऑपरेटर/ सफाईगार /दफ्तरी /नाईक/ मेहतर (अंशकालिन)/ सफाईगार (अंशकालिन) हे 
संवर्ग मृत घोषित करण्यात आलेले आहेत. तसेच लघुटंकलेखक हे पद सुद्धा मृत घोषित करण्यात आलेले 
आहे. सदर मृत संवर्गाबाबत संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परि. क्र.१ (ii) - " गट क संवर्गातील 
वाहनचालक व काही पदे व शिपाई या पदासह संपूर्ण गट ड संवर्ग मृत ठरविला असून, मृत पदे संबंधित 
कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती पर्यंत कार्यरत राहणार आहेत. त्यामुळे ही पदे अधिसंख्य गणण्यात यावीत. सदर 
पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती / राजीनामा / मृत्यु इ. कारणांमुळे रिक्‍त झाल्यानंतर पदे निरसित होतील. 
त्यानंतर सदर सेवा गरजेनुसार बाह्यमस्रोताद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यात येतील.” असे नमुद केळे आहे. तरी 
सदर निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही करावी. 


३. मृत संवर्गातील किंवा सुधारित आकृतीबंधात कमी झालेल्या पदांवरील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
समायोजनाची कार्यवाही सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून १ महिन्याच्या आत करण्यात 
यावी. 

४. सदर शासन निर्णय विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. क्र.:संकीर्ण- 
१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२, दि. १८.०४.२०२२ शासन निर्णयास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२५१५५७०३४६०६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS 
DESHMUKH 
Date: 2022.08.25 16:15:11 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 
सोबत : विवरणपत्र-१, २ व ३ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


q 


) मा.मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 
) मा.राज्यमंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 
) विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद. 

) महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
५) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सहसचिव. 
) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


(२ S&S O&M 


८“? 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-११२२/प्र.क्र.१८७/ना.पु.१५ 


qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई. 

११) सर्व उप नियंत्रक शिधावाटप 

१२) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अ.ना.पु.वग्रा.सं.वि., मुंबई. 

१३) वित्त विभाग ( व्यय-१०, आपुक कक्ष,वित्तीय सुधारणा,सेवा-९,अर्थसंकल्प- ११), मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


पदनि-११२२/प्र.क्र.१८७/ना.पु.१५ , दि. २५/०८/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र-१ 
दिनांक १८.०४.२०२२ रोजीचे शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या सुधारित आकृतिबंधात नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 
प्रधान कार्यालयाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या नियमित पदांचे, अधिसंख्य ठरलेली व बाह्ययंत्रणेद्दारे सेवा उपलब्ध करुन घ्यावयाच्या पदांचे फेरवाटप 
दर्शविणारा तक्ता 
नियमित पदे 


र 


प्रधान कार्यालय 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS DESHMUKH 
Date: 2022.08.25 16:15:29 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पदनि-११२२/प्र.क्र.१८७/ना.पु.१५ , दि. २५/०८/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र-२ 


दिनांक १८.०४.२०२२ रोजीचे शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या सुधारित आकृतिबंधात नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक 
नागरी पुरवठा, मुंबई कार्यालया अंतर्गत परिमंडळ व शिधावाटप अधिकारी यांचे कार्यालयासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या नियमित पदांचे 
कार्यालयनिहाय फेरवाटप दर्शविणारा तक्ता 


(त) 


शिधावाटप निरिक्षक 


| 


4at गिरगाव 


६असी.पी. टँक १०२४८० ९ 


९अ ग्रँटरोड १२९७२० २ ९ 


११अ महालक्ष्मी | ३२ १५८०७६ 


१३अ माझगाव ५१ २२८४०६ 


१५ अपरेल 8d १९३२१९ Ire es | ea [० | i ge | [0 | हिया ast ae [१ | ae | 3 Ea 3 


3 
: 
= 
१९अ दादर २८ ११२१०९ ९ 
२०अ जांभोरी are 

मैदान ३८ १३८९३३ ey 
2931 जांभोरी ; 

ane EF rs a pe i a po 3 2 2 ५ षु He pw 38 
(0... ee ese REARS EES 
ESR Es Ro Eee sees 
CEP EE EE EE EE EES. 
२५ ड अंधेरी ११५ ५०८८५३ [ee Le Es 2 Es ८ ८ २१ 
हज जड वज be pe जिक Bea 
ER 0010000370 1: |. 30-00) 
एकूण ९-0: Se ee Ue 00. 


ई परिमंडळ, 


ae oe pe EE pe | Ea 3 २ २ ५ ३ EB १५ ३३ 
३० ई भांडुप ११८ | ५२३७७४ 10 | Em 2 २ ८ ० | ८ २२ 
Perri ee [२२ [कर] हर 
we | ७७ [eo |०|०|०|०| ०० [१२ pepe [a 
"|" ०००००१२ lel ff | २ 
॥३:.1020109101:1.1र्‍041र्‍01,र्‍.01060310. 
34 ई मुलूंड | ७० | ३५९३६६ Ba २ aa ५ ६ १६ 
न्य च प्त चाचाचा जावया कीक म 


तडक याचाचाचाचाचाचाचा चाचा यायाचा 
PEER Re ET 


फ परिमंडळ = 
ठाणे 
६फ ठाणे ८६४१५२ 33 
३७ फ भिवंडी ८४५१०५ ३२ 
od Nl dC 
38D 
डोबिवली मुख्य hs २१२९४० pe 93 
38 b 2 22 
१०८ ४३३१८५ pe a pe po pe po ia २ २ २ po fe ८ २२ 


डोंबिवली उप 


४०फ 


उल्हासनगर ८१ २८८८६४ पि क रि वि (क; क ie be He Hey + षु त & १५ 

मुख्य 

४०फ 

उल्हासनगर १०६ ४०४९३० २ २ २ ८ २२ 

उप 

wwe fefefefel=l*[-lsl*l*l*1*l[s 1s 

Pte PEPE PP Per Ere 
२४ 

wef ate lt Pill ert ells 

४८ फ मुंब्रा ११३ ३७६१०७ he pe | a po ea Ea ea [a ie २ २ ६ षि षि १९ 

एकूण १४९० ६५८७४०६ [ae] an घि चिं Kae Es |e i १६ 23 २४ २७ | १०४ | ०४ हि १२४ ३२२ 

ग परिमंडळ, 


शि १३ ३३ 
omc 
Bee: 
OnE: 


ie ८ २२ 


कांदिवली 


४२ग मालाड । २१४ | ८४४११० कशि |e 


४३ ग बोरिवली | १०६ ४९७११५ po pe | pe | a शि Ea Ea [ae | 


४७ ग दहिसर ७५ ३६२६८३ ० १९ 


a] eae | | 2 a [ee | a] Se ee 


एकूण ४३३९ | १८४४०८७० १०२७ 
अ परिमंडळ ५७५ । २३२४३९३ शिश “अ. झि | 233] | oo | a | o | १६ १६ १६ २० ४४ | Ea ६३ १७८ 
ड परिमंडळ ७ | २२५०१३२ | 938 


PEPE GT else PTs] 
PEPE GT === ToT Tl 
PEPE ET Eee tse Fle क्क 
ete te fs fe Tele Te Te ff fa स 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS DESHMUKH 
Date: 2022.08.25 16:15:46 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पदनि-११२२/प्र.क्र.१८७/ना.पु.१५ , दि. २५/०८/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र-३ 


दिनांक १८.०४.२०२२ रोजीचे शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या सुधारित आकृतीबंधात नियंत्रक शिधावाटप व संचालक 
नागरी पुरवठा, मुंबई कार्यालयाअंतर्गत परिमंडळ व शिधावाटप अधिकारी यांचे कार्यालयासाठी बाह्ययंत्रणेव्दारे सेवा उपलब्ध करून 
घ्यावयाच्या पदांची विभागणी दर्शविणारा तक्ता 


बाह्ययंत्रणेव्दारे सेवा उपलब्ध करून घ्यावयाची पदे 


अ परिमंडळ, परेल 


१अ आझाद मैदान 
३अ नुरबाग 


प॒अ गिरगाव 


६असी.पी. टँक 


९अ ग्रँटरोड 


११अ महालक्ष्मी १५८०७६ 


क | 0000 600101: 


१५ अपरेल १९३२१९ 


गातात Ce Re RARER 


१७अ धारावी ९९ ५१६६५ 


१८अ दादर १८६५८२ 


१९अ दादर ११२१०९ 
का fff fepef pet [ef pe 
ET A |. I | ee 6.00. 


ड परिमंडळ, 
सांताक्रुझ 


७ 6 0: ता 


२३ ड सांताक्रुझ ३७८४४४ 
२४ ड विलेपार्ले २७८७०९ 


२५ ड अंधेरी ५०८८५३ शि २ 


पि (3 he | po | a es ae oo q 


२६ ड अंधेरी ६४१५४४ 


ERS cee ERE EES 


एकूण ५३७ २२५०१३२ 10 | 


ई परिमंडळ, वडाळा 


600000 ee eo ae Ree 
| ee ees ee eed 


ego | we | ८४७७ | ०| ०| ० fe] २ || ० fe] ० fs fale 
३३ ई चेंबुर १४५ ६०९९६१ 


«pwr ete fetter 
wie [= [we [eff =f etel-l lel ty 
Pee Ee EEE EET 


Rese |: १.1... |. |. 0.00: 
Pee eee Te 


फ परिमंडळ, ठाणे 


100000) PRE Eee 
SO ३ 


३८ फ कल्याण १६६ ७१९३६७ 1० | Ka Lae 


३९ फ डोबिवली 
मुख्य 


ote 2 ० | ee | ee त 


80 फ उल्हासनगर 
उप 


४१फ ठाणे ७४१५७२ 
४१फ वाशी ६२४०५६ 


48 २१२९४० हि 8 


४०४९३० 


४१ फ भाईंदर ५८६९४८ 


i) Se [ee On| eM eee] ee) 
SJ EZEARAEAEARSSI ERE 


RA RAR ARR ०८ 0.00. 
१ Meee 0... 10.1.) 


ग परिमंडळ, १२ 
कांदिवली 


0:00: SESS ही त. 


२८ ग कांदिवली ६८०७०९ 
४२ ग मालाड ८४४११० 


४३ ग बोरिवली १०६ ४९७११५ २ 


७ ग दहिसर ७५ ३६२६८३ ES Fo | 


Pepe Pe eye व् 
Pe pepe [Pe fate To 


२३२४३९३ ० 


a वर्कर क 


गक शश क्[क्क्[व्र[श्भ 
ec 
गक कश कर करक 
es es Pe Tae Te 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS DESHMUKH 
Date: 2022.08.25 16:16:06 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


